महाराष्ट्रातील प्राचीन मंदिरांचे 
जतन व संवर्धन करणेबाबत. 
महाराष्ट्र शासन 
सार्वजनिक बांधकाम विभाग 
शासन निर्णय क्रमांक : खाक्षेस-२०२०/प्र.क्र.४०४/रस्ते-०८ 
मंत्रालय, मुंबई : ४०० ०३२. 
दिनांक : १८.०१.२०२२ 


वाचा :- शासन निर्णय क्रमांक : खाक्षेस-२०२०/प्र.क्र.४०४/रस्ते८, दिनांक ३०.१२.२०२०. 


प्रस्तावना :- 


महाराष्ट्रातील प्राचीन मंदिरे व लेणी यांचे जतन व संवर्धन करणे याबाबत दिनांक ३०.१२.२०२० 
रोजी शासन निर्णय निर्गमित केला होता. सदर शासन निर्णयानुसार प्राचिन मंदिरे तसेच लेण्या-शिल्पे 
यांचे जतन आणि संवर्धनाचे काम अंमलबजावणी संस्था म्हणून महाराष्ट्र राज्य रस्ते विकास 
महामंडळाकडे BGM ठेव तत्वावर सोपविण्यात आले आहे. 


या प्रकल्पाचे स्वरुप काय असावे, प्राधान्याने कोणती कामे हातात घ्यावी, सदर कामांचा 
तपशिल कसा असावा हे ठरविण्यासाठी शासन स्तरावर समिती नेमण्यात आली होती . 


सदर मंदिरांच्या जतन व संवर्धनासाठी भारतीय पुरातत्व विभागाशी योग्य समन्वय साधला जाणे 
आवश्यक आहे. मंदिर व परिसर विकास करणे करीता आवश्‍यक डॉक्युमेंटेशन प्रक्रियेस भारतीय 
पुरातत्व विभागाची परवानगी असणे हा अपरिहार्य भाग आहे. तसेच भारतीय पुरातत्व विभागाचे 
मार्गदर्शन हे ही मंदिरांच्या जतन व संवर्धन करण्याकरीता गरजेचे आहे. यास्तव प्रादेशिक संचालक 
(Regional Directo), भारतीय पुरातत्व विभाग, मुंबई यांनी सदर समितीमध्ये त्यांना समाविष्ट 
करण्याची विनंती केली होती. त्यास अनुसरुन आता खालीलप्रमाणे शासन निर्णय घेण्यात येत आहे : 


शासन निर्णय :- 


उपरोक्त बाब विचारात घेता प्रादेशिक संचाळक (Regional Director), भारतीय पुरातत्व 
विभाग, सायन, मुंबई यांना वरील शासन स्तरावरील समितीमध्ये त्यांना सदस्य म्हणून समाविष्ट 
करण्याचा निर्णय घेण्यात येत आहे. त्यास अनुसरुन आता सदर समितीची रचना खालील प्रमाणे राहील : 


(१) प्पर मुख्य सचिव, सार्वजनिक बांधकाम विभाग अध्यक्ष 
(२) प्रधान सचिव / सचिव (व्यय), वित्त विभाग सदस्य 
(२) चिव (बांधकामे), सार्वजनिक बांधकाम विभाग सदस्य सचिव 
(४) प्रादेशिक संचालक (Regional Director), भारतीय पुरातत्व विभाग, मुंबई सदस्य 
(५) चालक, पुरातत्व विभाग सदस्य 
(६) STAT, सर ज. जी. कला महाविद्यालय, डी.एन.मार्ग, फोर्ट, मुंबई. सदस्य 
(७) प्रधान सचिव, सांस्कृतिक कार्य विभाग सदस्य 
(८) पाध्यक्ष व व्यवस्थापकीय संचालक, महाराष्ट्र राज्य रस्ते विकास महामंडळ सदस्य 
(९) प्रधान सचिव, पर्यटन विभाग विशेष निमंत्रित 
(१०) प्रधान सचिव, पर्यावरण विभाग विशेष निमंत्रित 


वरील समिती महाराष्ट्रातील प्राचीन मंदीराची जपवणूक व संवर्धन करण्याबाबतचे प्रस्ताव 
शासनास पुढील कार्यवाहीसाठी सादर करेल. तसेच त्यावर अंमलबजावणी संस्था म्हणून महाराष्ट्र 
राज्य रस्ते विकास महामंडळ यांच्या सोबत चर्चा विनिमय करुन प्रस्तावाबाबत अंतिम निर्णय घेईल. 
सदर समितीवर शासन, खाजगी क्षेत्रातील याविषयातील तज्ञ व्यक्‍तींची गरजेनुसार नेमणूक करेल. 


शासन निर्णय क्रमांकः खाक्षेस-२०२०/प्र.क्र.४०४/रस्ते-०८ 


सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 
उपलब्ध करुन देण्यात आला असून त्याचा सांकेतांक २०२२०११८१६५८०६३९१८ असा आहे. हा आदेशा 
डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने 


SADASHIV ck 
SHANKARRAO  ॥७० न 
SALUNKHE व sass ae 
(सदाशिव साळुंखे) 
सचिव (बांधकामे), महाराष्ट्र शासन. 
प्रत, 
(१ मा. राज्यपाल, महाराष्ट्र राज्य यांचे सचिव 
Q) मा. मुख्यमंत्री यांचे प्रधान सचिव, मंत्रालय, मुंबई 
(३) मा. उप मुख्यमंत्री यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय, मुंबई 
(४ मा.मंत्री, सार्वजनिक बांधकाम मंत्रालय, मुंबई 
(५१ मा.मंत्री, सार्वजनिक बांधकाम (सार्वजनिक उपक्रम), मंत्रालय, मुंबई 
(६ मा. राज्यमंत्री, सार्वजनिक बांधकाम, मंत्रालय, मुंबई. 
(७ मा. राज्यमंत्री, सार्वजनिक बांधकाम (सार्वजनिक उपक्रम), मंत्रालय, मुंबई. 
(८) मा. विरोधी पक्षनेता, विधानसभा / विधानपरिषद, विधानभवन, मुंबई. 
(९ सर्व विधानसभा सदस्य / विधान परिषद सदस्य 
(१० मा. मुख्य सचिव, महाराष्ट्र शासन, मंत्रालय, मुंबई. 
(११ अपर मुख्य सचिव (वित्त विभाग), मंत्रालय, मुंबई. 
(१२) अपर मुख्य सचिव (नियोजन विभाग), मंत्रालय, मुंबई 
(१३) अपर मुख्य सचिव (महसूल व वन विभाग), मंत्रालय, मुंबई. 
(१४ अपर मुख्य सचिव (सार्वजनिक बांधकाम विभाग), मंत्रालय, मुंबई. 
(१५) प्रधान सचिव (विधी व न्याय विभाग), मंत्रालय, मुंबई. 
(१६ प्रधान सचिव (नगर विकास विभाग), मंत्रालय, मुंबई. 
(१७ प्रधान सचिव (उद्योग, उर्जा व कामगार विभाग), मंत्रालय, मुंबई. 
(१८) प्रधान सचिव (सांस्कृतिक कार्य विभाग), मंत्रालय, मुंबई. 
(१९) प्रधान सचिव (पर्यटन विभाग), मंत्रालय, मुंबई. 
(२० प्रधान सचिव (पर्यावरण विभाग), मंत्रालय, मुंबई. 
(२१) अधिष्ठाता, सर जे. जे. कॉलेज ऑफ आर्किटेक्वर, ७८, डॉ. दादाभाई नौरोजी रोड, क्रॉफर्ड मार्केट, 


फोर्ट, मुंबई : ४०० ००१. 

(२२) प्रादेशिक संचालक (Regional Director) सायन, मुंबई ४०० ०२२. 

(२३) संचालक, पुरातत्व विभाग, सेंट जॉर्जेस हॉस्पिटल कॉम्प्लेक्स, फोर्ट, मुंबई ४००००१ 

(२४ उपाध्यक्ष व व्यवस्थापकीय संचालक, महाराष्ट्र राज्य रस्ते विकास महामंडळ, वांद्रे, मुंबई -५० 
(24) सर्व मंत्रालयीन विभाग. 

(२६ निवड नस्ती (रस्ते-८), सार्वजनिक बांधकाम विभाग, मंत्रालय. 


पृष्ठ २ पैकी २ 


